राज्याचे कृषि निर्यात धोरणाची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रत्येक 
पिकांसाठी पिकनिहाय क्लस्टर Gor गठीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं-०११९/प्र.क्र.१०/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग क्र.कृपमं०११९/प्र.क्र.१०/ 
२१-स दिनांक १५.०२.२०२०. 
२. शासन निर्णय सहकार, पणन व Tel विभाग क्र.कृपमं०११९/प्र.क्र.१०/ 
२१-स दिनांक ०६.०९.२०२१. 
३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांचे पत्र क्र.कृपमं/ 
निर्यात/मोसंबी/१९९३/२०२१ दिनांक १८.११.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्याच्या कृषि निर्यात धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयानुसार २० क्लस्टरनिहाय क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेल गठीत करण्यात आलेले आहेत. सदर 
क्लस्टरनिहाय क्लस्टर फॅसिलिटेडहन सेल मध्ये मोसंबी पिकाचा wader नाही. सदर 
FORCE क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेल मध्ये मोसंबी पिकाचा समावेश करण्याबाबत तसेच केशर 
आंबा क्लस्टरमध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, अहमदनगर व 
नाशिक या जिल्ह्यांसमवेत मराठवाड्यातील उर्वरित परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद व नांदेड या 
जिल्हांचा Garda करणेबाबत कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांनी संदर्भ 
क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. यास अनुसरुन मोसंबी पिकासाठी क्लस्टरनिहाय क्लस्टर 
फॅसिलिटेशन सेल गठित करण्याची व केशर आंबा क्लस्टरमध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या 
औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, अहमदनगर व नाशिक या जिल्ह्यांसमवेत मराठवाड्यातील 
उर्वरित परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद व नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय सहकार, पणन Fg PANT विभाग क्र.कृपमं०११९/प्र.क्र.१०/२१-स, दिनांक 
०६/०९/२०२१ अन्वये क्लस्टरनिहाय क्लस्टर फॅसिलिटेहन सेळ गठित करण्यात आले असून 
त्यामधील अनुक्रमांक ४. येथील केडर आंबा या पिकाच्या क्लस्टरमध्ये परभणी, हिंगोली, 
उस्मानाबाद व नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं-०११९/प्र.क्र.१०/२१-स 


२. तसेच मोसंबी पिकासाठी खालीलप्रमाणे क्लस्टरनिहाय क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेळ गठित 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | क्लस्टर/ | क्लस्टर्समध्ये समाविष्ट जिल्हे क्लस्टरचे अध्यक्ष व सदस्य 
क्र. | उत्पादन 
(१ | २ 3 ee: ene 


१) | मोसंबी औरंगाबाद, जालना, नागपूर, | औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी 
जळगाव, अमरावती, वर्धा, बीड, | हे क्लस्टर फॅसिलीटेडन सेलचे 
नांदेड,परभणी अध्यक्ष असतील व क्लस्टर्समधीळल 
इतर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व 
अन्य अधिकारी सेलचे निमंत्रीत 
असतील. 


३. वरील क्लस्टरनिहाय क्लस्टर HR Sear सेल ची रचना व कामकाज संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयानुसार असेल. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२२१५४४२५३२०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Jayant Baliram 
Bhoir 


(जयंत भोईर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई 
२. मा.मंत्री (पणन), मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री (पणन) मंत्रालय, मुंबई 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि/पणन/पदुम), मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
७. आयुक्त (पशुसंवर्धन), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 
८. आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय विकास), दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तालय, मुंबई 
९. आयुक्त (मत्स्य व्यवसाय) मत्स्य आयुक्‍तालय, मुंबई 
१०. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 
११. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
१३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं-०११९/प्र.क्र.१०/२१-स 


१४. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१५. प्रकल्प संचालक, आत्मा (सर्व) 

१६. नॅशनल प्लॅट प्रोटेक्कान ऑर्गनायझेशन / स्थानिक फायटोसॅनिटरी अधिकारी (महाराष्ट्र 
राज्य कृषि पणन मंडळ मार्फत) 

१७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ मार्फत) 

१८. विभागीय उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ (सर्व) 

१९. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

२०. महाव्यवस्थापक, अपेडा, मुंबई 

२१. राष्ट्रीय संशोधन केंद्र / कृषि विद्यापिठाचे प्रतिनिधी / कृषि विज्ञान केंद्र / शेतकरी 
उत्पादक कंपनी(महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ मार्फत) 

२२. निवडनस्ती (२१-स). 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


